कांदळवन (Mangrove) Aareay संरक्षण, 
संवर्धन व व्यवस्थापनांतर्गत 33 अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०९२३/प्र.क्र.२२३/फ-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ सप्टेंबर,२०२३ 


पहा :- 
१) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१०/प्र.क्र.९२/फ-१, दि. १.११.२०११ 
२) महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दिनांक १३.०९.२०१९ व 
दिनांक २१.०९.२०२१. 
३) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.०२.२०२३. 
४) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष- 
०३/योजनेत्तर /प्र.क्र.४८/२२-२३/२२८; दिनांक १५.०२.२०२३. 
५) शासन निर्णय सम क्रमांक दिनांक २४.०३.२०२३. 
६) वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२२ व दिनांक 
६.०९.२०२३ चे शुध्दीपत्रक. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्रातील ७२० कि.मी. तटीय क्षेत्रातील कांदळवनाचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करण्यासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण ३७ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 

वन विभागातील पदांच्या आढाव्याअंती संदर्भ क्र. २ च्या दिनांक १३.०९.२०१९ व दिनांक २१.०९.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या सुधारित आकृती बंधातील २६५७३ पदांमध्ये सदर योजनेतंर्गत ३७ 
अस्थायी पदांपैकी ३३ अस्थायी पदांचा समावेश आहे. तर खलाशी - २ पदे, डिंघीचालक- २ पदे असे एकूण ४ 
पदे निरसित करण्यात आलेली आहेत. सदर ३३ अस्थायी पदांना आता दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ४ 
अन्वये विनंती केली आहे. 
२. उपरोक्त प्रस्तावानुषंगाने तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, सदर ३३ अस्थायी पदांना या विभागाच्या समक्रमांक दिनांक २४.०३.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. यास्तव विवरणपत्र - अमध्ये दर्शविलेले ३३ अस्थायी पदे दिनांक १.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२३ 
पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०९२३/प्र.क्र. २२३/फ-४ 


विवरणपत्र - अ 
पदांची संख्या 
सहा. वनसंरक्षक 
2 


मुख्य लेखापाल 
८ 
१ 


अ) सदर ३३ अस्थायी पदे ६ महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत. 


ट्‌ 
१० 


ब) सदर ३३ अस्थायी पदे भूमी अभिलेख कार्यालयातील असून ती वन विभागातील पदांच्या 

आढाव्याअंती संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्य केलेल्या आकृतीबंधातील पदांमध्ये 

समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी Hates व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनासाठी निर्माण करण्यात आलेले पद जेव्हा (Out 
Sourcing) बाह्य WITTE ALS जातील तेव्हा सदर आस्थापनेवरील येणारा मानधनावरील खर्च २४०६ - 
वनीकरण व वन्यजीवन (२४०६ ७२२३), १०१ (११) वनसंधारण व विकास, (११) (३२) १३ केंद्रीय वित्त 
आयोगाच्या शिफारशींनुसार वनांचे व्यवस्थापन याकरिता केंद्र सहाय्य (दत्तमत) या ळेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. मात्र ज्यावेळी सदर पदे नियमित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमार्फत भरली 
जातील त्या वेळी त्यांचे वेतन व भत्ते मुख्य लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) १०१ 
वनसंरक्षण व विकास (०१) (०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६) या लेखाशिर्षा खाली सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षातील मंजूर होणाऱ्या अनूदानातून भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१.०८.२०२२ व दिनांक ६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२५११२९४७०८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
VINAYAK tt aa 


st=Mi 
9dc6f9c21243429b8a21e6762994d 1eclf8 


254. ०९90769: ०216 
e4di 15991, 
pseudonym=74F0E3B58617F3A42D 160E23E461C5362EF8CA4 
4, 


serialNumber=7D6A60D038 1 56E6E790DF 1 5F9D2E7618F7177 
4B3A755DA77COBDEOFC621C1435, cn=VINAYAK SHASHIKANT. 
JAKHALEKAR 
Date: 2023.09.25 15:20:11 +05'30° 


(वि. ह. जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०९२३/प्र.क्र. 223 /H-¥8 


प्रति, 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 
७) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे / कोल्हापूर. 
९) फ-४/ फ-८ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


